महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २८ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बदली-२०१८/प्र.क्र.१९/१४-अ, दिनांक ०६-०६-२०१८ चे 
शासन आदेडा. 


ARIA आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार श्री.श्री.धो.गवई, 
सहायक कक्ष अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भाधिन दिनांक 
०६-०६-२०१८ च्या आदेशान्वये सहकार, पणन व वस्त्रो्योग विभागातील पणन या उपविभागासाठी बदलीने 
पदस्थापना करण्यात आली होती. 
२. आता, श्री.श्री.धो.गवई, सहायक कक्ष अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची सदरहू 
बदली प्रशासकीय कारणास्तव या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८११२८१६१८३०७२०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


G वे] a n a n 2.5.4.20: nea १; 7 Coe 34 a 1९641 
Bhimrao Guray जाणा 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.श्री.धो.गवई, सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व a: (संबंधित 
विभाग / सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ मंत्रालयीन 

२. सह/उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग / सहकार, पणन विभागांमार्फत) 
व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

३. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-31). 


